अर्थ व सांख्यिकी संचालनालयातील 
सहसंचालक (गट-अ) संवर्गातील पदावरील 


पदोन्नती पुढे चाळू ठेवण्याबाबत. _ 


महाराष्ट्र शासन 
नियोजन विभाग 
शासन आदेशा क्रमांक : ईएसटी-१०१८/प्र.क्र.७८ /का.१४२७ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक : ११ ऑक्टोबर, २०१८ 


संदर्भ - या विभागाचा शासन आदेशा क्र.पदोनि-१०१६/प्र.क्र.४९/का-१४२७, दि.९/०६/२०१६ 


प्रस्तावना :- 

संदर्भाधीन क्र. १ च्या शासन आदेशान्वये अर्थ व सांख्यिकी संचालनालयाच्या उपसंचालक, गट-अ 
(राजपत्रित) संवर्गातील ९ अधिकाऱ्यांना सहसंचालक, गट-अ मधील पदावर निव्वळ तात्पुरती व्यवस्था म्हणून 
दि. ८/५/२०१७ (म.नं.) पर्यंत केवळ तात्पुरत्या स्वरुपात पदोन्नती देण्यात आली होती. त्यापैकी श्री.या.वि.कुंभारे व 
श्री.ब.स.खंदारे हे अनुक्रमे दिनांक ३०/६/२०१६ व दिनांक ३१/७/२०१६ रोजी शासकीय सेवेतून नियतवयोमानानुसार 
सेवानिवृत्त झालेले असल्याने उर्वरित ७ अधिकाऱ्यांना देण्यात आलेली पदोन्नती दिनांक १०/५/२०१७ ते दिनांक 
९/४/२०१८ या कालावधीत पुढे चाळू ठेवणे आवश्‍यक अहे. तसेच श्री.श्री.न.गंदगे व श्री.वि.वा.गवळी हे अधिकारी 
अनुक्रमे दिनांक ३०/६/२०१७ व दिनांक ३१/१२/२०१७ रोजी नियत वयोमानानुसार सेवानिवृत्त झालेले असल्याने 
उर्वरित ५ अधिकाऱ्यांची सहसंचालक पदावरील पदोन्नती दिनांक १०/४/२०१८ चा एक दिवसाचा तांत्रिक खंड देऊन 
पुढे सुरू ठेवण्याचा प्रश्न शासनाच्या विचाराधीन होता. 
शासन आदेशा :- 

अर्थ व सांख्यिकी संचालनालयातील सहसंचालक, गट-अ संवर्गातील सोबतच्या प्रपत्र “अ” मध्ये नमूद 
केलेल्या अधिकाऱ्यांची तात्पुरती पदोन्नती दि. ९/५/२०१७ चा एक दिवसाचा तांत्रिक खंड देऊन दि. १०/५/२०१७ 
(म.पू) ते दि. ९/४/२०१८ (म.नं.) पर्यंत ११ महिन्यांसाठी पुढे तसेच सोबतच्या प्रपत्र “ब” मध्ये नमूद केलेल्या 
अधिकाऱ्यांची तात्पुरती पदोन्नती दि. १०/४/२०१८ या एक दिवसाचा तांत्रिक खंड देऊन दि. ११/४/२०१८ (म.पू) 
ते दि. १०/३/२०१९ (AA) पर्यंत ११ महिन्यांसाठी पुढे चाळू ठेवण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 
२. सदर पदोन्नती अनुक्रमे दिनांक १०/५/२०१७ (म.पू) व दिनांक ११/४/२०१८ (म.पू) पासून पुढे ११ 
महिन्यांपर्यंत म्हणजेच अनुक्रमे दि.९/४/२०१८ (म.नं.) व दिनांक १०/३/२०१९ (म.नं.) पर्यंत अथवा महाराष्ट्र लोकसेवा 
आयोगाकडून उमेदवार उपलब्ध होईपर्यंत वा अधिकारी स्वेच्छा सेवानिवृत्त / सेवानिवृत्त होईपर्यंत, यापैकी जे अगोदर 
घडेल तोपर्यंत चालू राहील व त्यानंतर सदर पदोन्नती आपोआप संपुष्टात येईल. 
३. सदर पदोन्नती विविध न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या याचिकांच्या अंतिम निर्णयाच्या अधीन राहील . 
४. सदर आदेश सामान्य प्रशासन विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.११४०/का.१२, दिनांक २९/९/२०१८ 
अन्वये दिलेल्या मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


शासन Bear क्रमांकः ईएसटी-१०१८/प्र.क्र.७८ /का.१४२७ 


प्‌. सदर झासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध असून 
त्याचा संकेतांक २०१८१०११११०९५३७११६ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करून काढण्यात 
येत आहे. 


महाराष्ट्राचे ष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
ढ Digitally signed by Vanita Narayan Jadhav 
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Planning 
Vanita Nara yan 


Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=2f0e1884948542877a779b797fc357f1c34d84felaa 


J a d h a V 3f9bdc30c060e0431223f, cn=Vanita Narayan Jadhav 
Date: 2018.10.12 10:30:56 +05'30' 


(वनिता ना. जाधव) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 


) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/ नागपूर. 

) सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई (पत्राने) 
३) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

) निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

) संचालक, अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, मुंबई. 

) सहसंचालक, प्रादेशिक कार्यालय, अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, कोकण विभाग / पुणे/ नाशिक / 
औरंगाबाद / अमरावती / नागपूर. 
) उपायुक्त(नियोजन),विभागीय आयुक्‍त कार्यालय, कोकण विभाग/पुणे/नाशिक/औरंगाबाद/ अमरावती / नागपूर. 
८) सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी (मार्फत - अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, मुंबई). 
) कार्यासन अधिकारी (कार्यासन-१२), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१०) कार्यासन अधिकारी, कार्यासन.१४२१ व कार्यासन. १४२२, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
११) संबंधित अधिकारी (मार्फत - अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, मुंबई). 
१२) संबंधित अधिकारी यांचे पदस्थापनेचे कार्यालय (मार्फत - अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, मुंबई). 
१४) निवडनस्ती. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन आदेश क्रमांकः ईएसटी-१०१८/प्र.क्र.७८ /का.१४२७ 


विवरणपत्र -अ 


(दिनांक १०/५/२०१७ ते दिनांक ९/४/२०१८) 


पदोन्नतीच्या 
अ.क्र कर्मचाऱ्याचे नांव पदावरील रुजू सेवा निवृत्तीचा दिनांक 
दिनांक 
Le २ ३ PB 
a डाॉ.श्री.न.गंदगे ७/९/२०१६ ३०/६/२०१७ 
२ | श्रीमती सु.सु.अय्यर ५/७/२०१६ ३०/४/२०२१ 
3 श्री.वि.वा.गवळी १०/८/२०१६ ३१/१२/२०१७ 
४ श्री.बा.ना.सबनीस ५/७/२०१६ ३०/६/२०२० 
५ श्री.सं.ल.पाटील ८/७/२०१६ 39/4/2023 
g | श्री.कि.भ.जोशी २/७/२०१६ ३०/४/२०२४ 
७ | HRA fea 9/19/209§ 30/99/2028 
विवरणपत्र -ब 
(दिनांक ११/४/२०१८ ते दिनांक १०/३/२०१९) 
पदोन्नतीच्या 
अ.क्र कर्मचाऱ्याचे नांव पदावरील रुजू सेवा निवृत्तीचा दिनांक 
दिनांक 
| & 2 3 1 ee 
a श्रीमती सु.सु.अय्यर ५/७/२०१६ ३०/४/२०२१ 
२ _!श्री.बा.ना.सबनीस ५/७/२०१६ ३०/६/२०२० 
3 श्री.सं.ल.पाटील ८/७/२०१६ 39/4/2023 
8 श्री.कि.भ.जोशी 2/19/2098 30/8/2028 
५ _  श्री.रा.ने.तितर १/७/२०१६ ३०/११/२०२४ 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


